जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१७-१८ अमरावती जिल्ह्याकरीता पुरक मागणीद्वारे 
मंजूर निधी वितरीत करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - २२ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) आ.वि. वि, शासन निर्णय क्र. बीयुडी- २०१७ / प्र.क्र. ०२/ का-०६, दि. २५-०४-२०१७. 
२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.पुरक- २०१८ / प्र.क्र. ५६ /अर्थ-३, दि.१७.०३.२०१८. 
३) आ.वि. वि, नस्ती क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२३/०९. 


प्रस्तावना :- 


अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचे अकोला जिल्ह्यात 
पुनर्वसन करण्याकरीता जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८करीता अमरावती जिल्ह्यातंर्गत 
ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधार योजनेच्या निधीतुन अकोला जिल्ह्यास निधी वर्ग करण्यात आला होता. यामुळे ग्रामीण 
सामाजिक परिवर्तन मिशन (VSTM)" कार्यक्रमांतर्गत धारणी तालुक्यातील विविध विकास कामांकरीता अमरावती 
जिल्यामार्फत करण्यात आलेल्या वाढीव रु. ३.०० कोटी निधीची मागणी करण्यात आली होती. सदर मागणीच्या 
अनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यातील ठक्करबाप्पा वस्ती सुधार योजनेसाठी रू. ३.०० कोटी निधी पुरक मागणीद्वारे 
उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अमरावती जिल्हयाकरीता हिवाळी अधिवेशान,२०१७ मध्ये 
पुरक मागणीदवारे मंजुर करण्यात आलेला रु ३.०० कोटी निधी वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. प्रकरणी लेखाशिर्ष (३१) (३१) २२२५ ई३५६ -जिल्हा अमरावती करीता बाब ३१ सहायक 
अनुदाने खाली सदरची रू. ३.०० कोटी तरतूद नियंत्रक अधिकारी म्हणुन जिल्हाधिकारी, जिल्हा अमरावती यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दि.१७.०३.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकारानुसार सदर पुरक मागणीचा निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. नियंत्रक अधिकारी यांनी वाचा येथील संदर्भाधीन क्र. १ मध्ये नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून सदर 
निधीचा विनियोग करावा. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803221157235324असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


° Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
Ravi Nn d fa DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, o=Tribal 


Development Department, ou=Government of 


1 Maharashtra, email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Digambarrao Aute काड 


रविंद्र दि. औटे 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


. जिल्हाधिकारी,जिल्हा. अमरावती 


३. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, अमरावती. 
४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 


६. वित्त विभाग (अर्थ-१९ ) / ( व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, का. ९ 
. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


